संत जगनाडे महाराज स्मारकासाठी 
रुपये एक कोटी निधी नागपूर सुधार 
प्रन्यासला देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४४७/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ सप्टेंबर, २०१८. 
वाचा:- (१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२८८/नवि-२०, दि.०४.०१.२०१६ 


(२) सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे पत्र क्र.अ.अ.(मु/१४२५, दि.१६.०८.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती /स्वातंत्र्य सैनिक / इतिहास प्रसिध्द व्यक्‍ती / संत महात्मे / 
राजकारणातील प्रसिध्द व्यक्‍ती / परमवीर चक्र प्राप्त वीर यांची स्मारके उभारण्याबाबत शासन निर्णय 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ अन्वये धोरण विहीत केले आहे. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी 
दि.१६.०८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. संत जगनाडे महाराज यांच्या प्रस्तावित स्मारकाचा आराखडा 
सादर केला असून निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने श्री. संत जगनाडे 
महाराज यांच्या स्मारकासाठी रुपये १ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

नागपूर येथील श्री. संत जगनाडे महाराज यांच्या स्मारकासाठी रु. १ कोटी निधी वितरीत करण्यास 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अ) श्री. संत जगनाडे महाराज यांच्या स्मारकासाठी रु. १ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. उर्वरित निधी नागपूर सुधार प्रन्यासने / स्मारक समितीने अन्य स््रोताद्वारे उभारणे आवश्‍यक 
राहील. शासनामार्फत अतिरिक्‍त अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

बो दिनांक ०४ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींचे पालन करण्यात यावे. 

क) स्मारक उभारणीबाबत प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावली / विकास आराखडा 
याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. 

ड सदर कामासाठी विहीत नियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय व तांत्रिक 


मान्यता प्राप्त करावी. स्मारकाचे काम प्रचलित नियमानुसार करण्यात यावे. 


२. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी शासनास व 


संबंधित महाळेखापाल कार्यालयास तातडीने सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४४७/नवि-२० 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या एकुण रक्कम रुपये 
१,००,००,०००/- (रुपये- एक कोटी फक्त) चे कार्यान्वयन यंत्रणा तथा नागपूर सुधार प्रन्यास यांना वितरण 
करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
सदरचा निधी आहरीत करुन नागपूर सुधार प्रन्यास यांना वितरीत करावा. 

४. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१७, नगर विकास, ८०, सर्वसाधारण, 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (८३) नागरी भागात स्मारके उभारण्यासाठी महानगरपालिकांना 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर), (२२१७ ५०३८) या HARSH सदर 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ करिता रुपये मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
मधील सोबतच्या परिशिष्टाच्या अ. क्र. (८) मधील तपासणी सूचीतील लागु होत असणाऱ्या 
बाबींची पुर्तता करण्यात आली आहे. 

६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२५१०५७३३९७२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. गणी वाति By Shankar 


Trambak Jadhav 


Date: 2018.09.25 11:02:23 +05'30' 


(शांकर जाधव) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व सन्मानिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक 
मा. लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४४७/नवि-२० 


९) मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी 

१०) जिल्हाधिकारी, नागपूर 

११) आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१४) जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर 

१५) वित्त विभाग, व्यय-३ / कोषा प्रशासन-५ / अर्थसं-१६/ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) अवर सचिव (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७) कक्ष अधिकारी (नवि-२६), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) कक्ष अधिकारी (नवि-२९), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते 
की, सदरचा झासन निर्णय विभागाच्या नागरीकांची सनद वर प्रसिध्द करण्यात यावा. 

१९) निवडनस्ती (नवि-२०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


